महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 

दिनांक २९ मे, २०२३ ते दि.०९ जून, २०२३. क्र. संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मे, २०२३. 

प्रति, 


सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नांदेड/अमरावती/नागपूर/राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई) 
मुख्य अभियंता (संकल्पन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे. 

मुख्य अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
अवर सचिव (प्रशासन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विषय - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण. 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य/विद्युत)/उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ (गट-अ) यांचे 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशासकीय प्रशिक्षण 


संदर्भ -१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२ 
3) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे पत्र क्र.राप्रनिमुंय/ 
सा.बां.वि./२०२३-२४, दि.२६.०४.२०२३. 


महोदय, 


सामान्य प्रशान विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन अधिसूचना दि.०२.०२.२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) 
नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आळे आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत/उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले 
आहे. 


२. यडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत यशदा, पुणे येथे 
दि.२९.०५.२०२३ ते दि.०९.०६.२०२३ या कालावधीमध्ये (१२ दिवस) अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


अधीक्षक अभियंता (fee) व उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. सदरहू प्रशिक्षणाकरिता सोबत 
जोडलेल्या “विवरणपत्र-अ” मधील ४२ अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. 


३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. सदरचे प्रशिक्षण अनिवार्य 
असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही. 


४. सदरहू प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी गैरहजर राहिल्यास 


प्राधिकाऱ्यांकडून शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. तसेच सदरहू प्रशिक्षणाचा सर्व खर्च 


संबंधित गैरहजर अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


५. सदरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पुढील वेतनवाढ रोखण्यात येईल. 
सदरची बाब सर्व संबंधित प्रशिक्षणार्थी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


६. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पर्यायी व्यवस्था करुन, नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांना 
प्रशिक्षण प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करावे. तसेच नामनिर्देशित केलेले अधिकारी यांनी प्रशिक्षण 
सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी दि.२८.०५.२०२३ रोजी सायकांळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा 
प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दि. २९.०५.२०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत यशदा, पुणे येथे 
उपस्थित राहण्याची दक्षता घ्यावी. कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत सत्र संचालक, यशवंतराव 
चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच शासनास पाठविण्यात यावी. 


७. नामनिर्देशित प्रशिक्षणार्थी यांनी श्री. अमोल बामिष्टे, सत्र संचालक, यशदा, पुणे 
किंवा श्री. Ure कांबळे, सत्र सहायक, यशदा, पुणे (मो.७३९७८२०६४०) 
(yogesh.kamble@yashada.org) यांच्याशी संपर्क साधावा. 


Os सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१८१८५३१४५४१८ असा आहे. 
सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
De 


a, 
FCCB36079E80E7EDESA45017EC3 


G A N G A D H A R 2.5. 0d38ef6405f5cae 1 5731340f134ce56f50e939ba034b962c317¢33 
सोबत- वरीलप्रमाणे. MAHAJAN GAIKWAD Sic rte 
(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd - 


महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११००७. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी- 
> उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
> महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
> आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई 
> आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
> महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
> महासंचालक, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
> अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय, नागपूर. 
> अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय, अमरावती. 
> अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे यांचे कार्यालय, पुणे. 
> सर्व संबंधित अधिकारी यांना (नियंत्रण अधिकाऱ्यांमार्फत) 
> मामंत्री.,सा.बां. यांचे खाजगी सचिव (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मंत्रालय, मुंबई, 
> अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
> सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
> कक्ष अधिकारी (१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
> कक्ष अधिकारी ( प्रशा-२ / रोख शाखा / संगणक शाखा / आस्था-१ / आस्था-२ / आस्था-३ / सेवा-२ / 


अर्थ-१/ अर्थ-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण पत्र-अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे येथे आयोजित पदोन्नतीनंतरचे प्रशासकीय प्रशिक्षण 


कालावधी 


Ee. jae 


दि.२९.०५.२०२३ ते दि. 08 .0§.2023 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे ४११००७. 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम - अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य/विद्युत)/उपमुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ (गट-अ) 


अ.क्र. प्रशिक्षणार्थीचे नाव पदनाम व कार्यालयीन पत्ता भ्रमणध्वनी क्र. (Whats मेल 
App) 

१. | श्रीमती संगिता दिनेश जैस्वाल अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर ९४२२१४२९९९ | nhnagpur.se@mahapwd.gov.in 

२. | श्रीमती सोनाली रमेश चव्हाण अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना नागपूर. ९८६०१०५७९१ | sonali.chavan02@ gmail.com 

3. | श्रीमती अश्वीनी afer घुगे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास ९८९०५८१५८७ | ashwiniaghuge @ gmail.com 
महामंडळ,नागपूर. 

४. | श्री.धनंजय मधुकर चामलवार अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व ९४२३०३२२५९ | senagpur.regional @ msphc.org 
कल्याण महामंडळ, नागपूर 

५. | श्रीमती सुषमा चितामणी ate अधीक्षक अभियंता, दवगुनिमं नागपूर. ९८२२३४२३२३९५ | vqccnagpur.se @mahapwd.gov.in 

६. | श्री.उज्ज्वळ जगदेव डाबे अधीक्षक अभियंता सा.बां(आदिवासी) मंडळ, नागपूर ९४२०७८३२४४ | sepwtribalcirclengp@ gmail.com 

७. | श्रीमती लिना नितीन उपाध्ये अधीक्षक अभियंता, नागपूर महानगर wear विकास ९७६३७०४३९१ | se.nmrda@gmail.com 
प्राधिकरण, नागपूर 

८. | श्री.विशाल शांताराम जवंजाळ अधीक्षक अभियंता, दवगुनिमं अमरावती, कॅप रोड ९८२२९५३६८६ | vishal.jawanjal@ gmail.com 
अमरावती. 

९. | श्री.अविनाडा त्र्यंबक धोडगे अधीक्षक अभियंता सा.बां.मंडळ, अकोला गौरक्षण रोड, ९४२२७४४१९७ | akola.se@mahapwd.gov.in 
अकोला. 


qo.| श्रीमती विभावरी प्रकाड़ा वैद्य अधीक्षक अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो.अमरावती, आयुक्‍्त्ठा ९८९०९८८७८५ | vibha.vaidyaee @ gmail.com 
कार्यालय, अमरावती. 

११. | श्री.सुंदरदास सुकदेवराव भगत अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद ९८८११२८९४९ | vgecaurangabad.se @mahapwd.gov.in 
बांधकाम भवन, स्नेह नगर, अदालत रोड, औरंगाबाद. 
४३१००५ 

१२.| श्रीमती वृषाळी राधाकृष्ण गाडेकर | अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, औरंगाबाद ९४२०२३३७४७ | spaurangabad.se @ mahapwd.gov.in 

93.| श्री.सलिम गुलाब are अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. ९४२०२२२७८६ | salimcreator@ gmail.com 

१४. | श्रीमती छाया मोहन नाईक अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. ७२४९२९११८६ | ratnagiri.se@mahapwd.gov.in 

qy.| श्री.विवेक चंद्रकांत नवले अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. ९०२८७१७८९९/ | dhule.se@mahapwd.gov.in 

७७२१८८७७८८ 

१६. | श्री.प्रशांत पितांबर सोनावणे अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ , जळगाव, बांधकाम भवन, ८६९८७६०३४०// | jalgaon.se@mahapwd.gov.in 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जळगाव. ४२५००१ ७७०९७०९४८४ 

१७.| श्री.विजय आत्माराम पाटील अधीक्षक अभियंता सा.बां.आदिवासी मंडळ नाशिक बांधकाम ८२०८४३७६७० | tribalnashik.se @ gmail.com 
भवन समोर,सिद्धिविनायक वसाहत शासकीय निवासस्थाने, 
त्र्यंबकरोड नाशिक ४२२००२ 

१८.| श्री.विनोद मधुकर भदाणे अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक. ९४२३४७९३०२ | mh-senas @pmgsy.nic.in 

१९.| श्रीमती वर्षा धनाजी अहिरे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, ९४२०४४०४६८ |varshajeevan27 (8 gmail.com// 
शिबीर कार्यालय, नाशिक. eemsrdc 14 (8छुणावां].200) 

२०.| श्री.भरत अर्जुन शिदे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी प्रशिक्षण ८४४६७८९८५६ |semetatraining @ gmail.com 
प्रबोधिनी, नाशिक 

२१. | श्री.सुरेंद्र लक्ष्मण टोपले अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, कोकण ९८६९३३४३९० | sltpwd963 @gmail.com 


भवन, नवी मुंबई. 


22.) श्री.तुषार अरूण बुरुड अधीक्षक अभियंता, प्र.ग्रा.स.यो. ठाणे ९४०४६३८८६३ | mh-sekon@pmgsy.nic.in 
२३.| श्री.ऱयाम सुधाकर TTS अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (इमारती) नवी मंबई. ७७१०००४८७८ | bldgdesgmum.se @mahapwd.gov.in 
२४.| श्री.प्रश्ञांत प्रेमसुख सोनग्रा अधीक्षक अभियंता, ठाणे महानगरपालिका ठाणे ९०११९१३५४६ | mc@thanecity.gov.in 
adtp@thanecity.gov.in 
24.) श्री.योगेश बाळकृष्ण कुलकर्णी. अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव (रा.म. मंत्रालय, मुंबई. ९४२२३७२९८२ | dsnh.pwd@maharashtra.gov.in 
2g.) श्रीमती वृषाली प्रविण जोशी अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व ९८७०१६१८०१ | se.hq2@msphe.org 
कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
२७.| श्री.राहुल सुरेश मोरे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व ९९२३०१६६९९ | ee.rdd3 @gmail.com 
कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
२८.| श्री.धन्यकुमार दत्तात्रय बारवकर | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, ९०२९७९२५७२ | avibaravkar@ gmail.com 
मुंबई 
२९.| श्रीमती संध्या जयप्रकाश | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, Age, ८९७६५९२१६० | constchembur.se @mahapwd.gov.in 
सापटणेकर मुंबई. 
३०.| श्रीमती प्रज्ञा सुभाष वाळके अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव (रस्ते) मंत्रालय, मुंबई. ९९६७९३४०७८ | dsrd.pwd@maharashtra.gov.in 
३१. | श्रीमती तृप्ती ब्रिजलाल नाग अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोकण भवन, ८४५२९२९५५५ | nhmumbai.se@ mahapwd.gov.in 
नवी मुंबई. 
32.| श्री.संतोष भोलाजी रोकडे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. ९१६८१८४५१८ |rokade.santosh@ gmail.com 
33.) sacar मधुकर चिखलीकर अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे. ८०१०९१३४६५ | satishchikhalikar68 @ gmail.com 
३४. श्रीमती अलकनंदा प्रकाडा माने अधीक्षक अभियंता, पोलिस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळ, ८४०८०२०४१३ | alaknandapwd @ gmail.com 


शिबीर कार्यालय, पुणे. 


sekop.regional @ msphc.org 


34.| श्रीमती ज्योती चारुदत्त कुलकर्णी | अधीक्षक अभियंता तथा राज्य गुणवत्ता समन्वयक प्रधानमंत्री ९९२३२०६६०२ | joykul@ gmail.com 
ग्रामसडक योजना पुणे. 

३६. | श्री.शिवप्रसाद पुरुषोत्तम बागडी अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, ९४२२१९६२७२ | bagadisp@ gmail.com 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे 

३७. | श्री.दयानंद भिमराव विभुते अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे. ९९२०७६९८८४ | nhpune.se@mahapwd.gov.in 

3¢.| श्रीमती पवी cress सोनवणे । अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, ९८२२३६२६३७ | pallavisonwane2ol93 @ gmail.com 
बेलापूर भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

३९.| श्री. रत्नाकर शिवाजी पाटील अधीक्षक अभियंता (विद्युत), मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, ९८९२२९०१९९ | elmumbai.se @mahapwd.gov.in 
सा. बां. विभाग, एस.टी. सी. कम्पाऊंड, रंगभवन जवळ, 
बद्रुदीन तय्यबजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

go.) श्रीमती. समिधा सदाशिव सुरवसे | अधीक्षक अभियंता (विद्युतौअधीक्षक अभियंता (विद्युत), पुणे ९३७१२०६३३५ | elpune.se@mahapwd.gov.in 
प्रादेशिक विद्युत मंडळ, पुणे यांचे कार्यालय, दाते बंगला, 
शासकीय दूध योजना आवार, खडकी, पुणे-४११००३ 

89.) श्री. आबासाहेब बापुराव चौगुले अधीक्षक अभियंता (विद्युत)अधीक्षक अभियंता (विद्युत) यांचे ९९२२६२९३७० | elvqccaurangabad.se @ mahapwd.gov.in 
कार्यालय, दक्षात व गुण नियंत्रण मंडळ, सार्वजनिक 
बांधकाम भवन, स्नेह नगर, औरंगाबाद-४३१००१ 

82.) श्री.चेतन भुवनेश्वर आक्रे उप मुख्य INGAAS ,सा.बां.प्रादेशीक विभाग कार्यालय ९८२०६६४१०१ | chetan_akre@yahoo.com 


पुणे मध्यवर्ती इमारत पुणे 


